महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र. १०/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ११मे, २०२३ 


संदर्भ:- मा.मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतराज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे आदेश 
क्रमांक अपील-२०२२/प्र.क्र.२०७ (भाग-२)/२२/आस्थापना, दिनांक ११-०४-२०२३. 


शासन आदेशा 


संदर्भीय आदेशात नमूद केल्यानुसार प्रशासकीय कारणास्तव खाली नमूद केलेल्या 


मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकळेखकाची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये ealfasear 


विभागात आंतरविभागीय बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र.  श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | टंकलेखकाचे नांव विभाग 
| a | 3 1 ह| ५ 
शं श्री अश्विन जयवंत मोरे | वेद्यकोय शिक्षण व पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
औषधी द्रव्ये विभाग 


२. उपरोक्त कर्मचाऱ्यास दिनांक १५ मे, २०२३ (म.पू) पासून रकाना क्रमांक ४ मधील नमूद 
विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


३. सदर आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागाने नव्याने आदेश काढण्याची 
आव्यकता नाही. 


४. सदर कर्मचारी दिनांक १५ मे, २०२३ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


५. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्याने त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 


६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 
उपरोक्त कर्मचाऱ्याचे ०१ मे, 2023 पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा 
करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना Bear: जबाबदार धरण्यात येईल. 


७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि- 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


शासन SSS क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र. १०/१४ अ 


त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन 
विभागांनी आयोजित करावे. 

८. संबंधित विभागाने सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य 
प्रशासन विभाग (कार्यासन 98-31) यांना त्वरीत सादर करावी. 


Q. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१११४५८२२२९०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, VINAYAK 
BABURAO MANE 


(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


‘7D 
|AYAK BABURAO MANE 


प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक 


प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
) 
) 


3) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
४) संचालक, ळेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी 
वल्लभदास रोड, मुंबई-४००००१. 
५) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व लिपिक-टंकलेखकांना दिनांक 
94-04-2023 (म.पू.)पर्यंत कार्यमुक्त करणे अत्यावश्‍यक असून कार्यमुक्त केलेल्या 
लिपिक-टंकलेखकांचे दिनांक ३०-०४-२०२३ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या 
विभागाने काढावे. दिनांक ०१-०५-२०२३ पासूनचे वेतन बदलीपुर्वी कार्यरत असलेल्या 
विभागातील संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा केल्यास त्यांना याबाबत 
व्यक्ति: जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्याविरुध्द नियमांनुसार योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व लिपिक-टंकलेखकांचे दिनांक 
३०-०४-२०२३ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. 
दिनांक ०१-०५-२०२३ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. 
सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
७) निवड नस्ती- साप्रवि १४ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


